4 AERIS एक्स सर्विसेस कॉर्पोरेशन लि. पुणे 
( मेस्को ) यांचे जिल्हा सामान्य रूग्णालय, 
अमरावती करीता पुरविलेल्या कंत्राटी सुरक्षा 
सेवा प्रलंबित देयक अदा करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र. ४१/ आरोग्य -३ 
ए विंग , १० वा मजला, गो.ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
लो.टि. मार्ग ; मुंबई- 200 004 
तारीख: २० मार्च, २०१८ 


वाचा - 
१ वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि. 
१७ एप्रिल, 2094 
२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये ( राज्यस्तर) यांचे क्रमांकः संआसे/कक्ष-३/टे- 
५/कं.सु.से./मेस्को/जिशचि. अमरावती/२१०-११/१८, दि. १२ जान्वेवारी, २०१८ चे पत्र 


प्रस्तावना - 

सामान्य रूग्णालय अमरावती करीता महाराष्ट्र एक्स सर्विसेस कॉर्पोरेशन लि. पुणे (मेस्को) या 
संस्थेने दि. ०१.११.२०१२ ते दि. 39.90.2093 पर्यंत कंत्राटी सुरक्षा सेवा पुरविळी होती. सदर सेवेच्या 
माहे जानेवारी, २०१३ ते माहे ऑक्टोबर,२०१३ पर्यंतच्या कालावधीचे कंत्राटी सुरक्षा सेवा देयकांना 
एक वर्षाहून अधिक कालावधीकरीता प्रलंबित असून त्यास मंजूरी देण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय- 

महाराष्ट्र एक्स सर्विसेस कॉर्पोरेशन लि. पुणे ( मेस्को) या संस्थेने सामान्य रूग्णालय, 
अमरावती या रूग्णालयास पुरविलेल्या कंत्राटी सुरक्षा सेवेचे माहे जानेवारी, २०१३ ते माहे ऑक्टोबर, 
२०१३ या कालावधीकरीता रू. १,९७,५७१/- (अक्षरी रू. एक लाख सत्याण्णव हजार पाचशे एकाहत्तर 
फ़क्त ) इतक्या रकमेचे देयक अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्णर०१/प्र.क्र. ४१/ आरोग्य -3 


२. सदर देयकावरील खर्च सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून मागणी क्र. - 


आर-१, मुख्य लेखाशिर्ष २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- सार्वजनिक आरोग्य, ११०- 


रूग्णालये व दवाखाने, (०१) (०१) मुसफ़ल क्षेत्रातील अध्यापनेत्तर रूग्णालये व दवाखाने ( २२१० 
०१४६) १०- कंत्राटी सेवा याखाली खर्ची करावा. 


3. सदर बाबीसाठी प्रशासकीय अधिकारी, सामान्य रुग्णालय, अमरावती यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच सदर रक्‍कम अदा करण्यास 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग,क्रमांक विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- पहिला, उपविभाग - एक, अ.क्र.६, 
नियम क्रमांक - ४० अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार 
त्यात नमूद अटींच्या अधिन राहून निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३१९१७५९३७३६१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh Kadam 


Ros h an | D | nN es h Ba = Roshani Dinesh Kadam Patil, C = 


IN, S = Maharashtra, O = Government Of 


Kad a aa 2 ati | Maharashtra, OU = Public Health Department 
Date: 2018.03.20 11:45:31 +05'30' 


रो.दि. कदम-पाटील 
महाराष्ट्र शासनाच्या अवर सचिव 
प्रत, 


१. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई . 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्णर०१/प्र.क्र. ४१/ आरोग्य -3 


३. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

४. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला. 

६. जिल्हा ated चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, अमरावती. 

७. कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

८. प्रशासकीय अधिकारी, अमरावती 

९. महाराष्ट्र एक्स सर्व्हिसेस कॉर्पोरेशन लि. पुणे 

१०. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

११. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


